शालेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन करिता Single Nodal 
Agency (SNA) व Nodal Officer यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१२१/एस.डी.-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १० ऑगस्ट,२०२१ 


वाचा 
संदर्भ:- १) भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन F.No.9 (१३) 
PFMS/FCD/2020, दि. २३ मार्च, २०२१ 
2) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र. ३५/कोषा- 
प्रशा-४ दि.१ जुले,२०२१. 
प्रस्तावना:- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने 
संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, 2029 रोजीच्या ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियम व्यवस्थापन (PFMS) बाबत 
सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणी एका 
Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 
Single Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच, सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशीत केले आहे. त्यानुसार शाळेय शिक्षण विभागामार्फत 


राबविल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता Single Nodal 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१२१/एस.डी.-३ 


Agency (SNA) व Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार शालेय 


पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची Single Nodal Agency (SNA) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. तसेच, प्रस्तुत योजनेच्या समन्वयासाठी सह/उप सचिव (विद्यार्थी विकास), शाळेय 
शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 

२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता दि.०१ जुले, २०२१ पासून सुधारित कार्यपध्दतीनुसार 
निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे सदरप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) शिक्षण 
संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनाबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ w.2 येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१॥//.शीक्ीघा89[॥.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१३१६२९७२२१ 


असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR = 


ate: 


(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


'550९631370045075 


प्रत, 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१२१/एस.डी.-३ 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 

सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१०/कोषा-प्रशा-४) मंत्रालय, मुंबई 


AN 


०८ 


4 


£99) 


S 
~ na ~~ ~n ~— ~ ~~ ~ 


हं 
र 
qo) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५) मंत्रालय, मुंबई 
११) शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 

१२) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 


93) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती - एस.डी. 3 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


